अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, अहमदनगर यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व प्रवरा धरण विभाग, 
संगमनेर व त्यांच्या अंतर्गत ४ उपविभागातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रुपांतरित 
अस्थायी आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना 
दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ या 
कालावधीकरीता मुदतवाढ... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४६/१९)/ मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ एप्रिळ, २०१९. 


वाचावे : 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र. मुदत-०३१८/(प्र.क्र.१६४/१८)/मोप्र-१, 
दि.३०/१०/२०१८. 
२) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांचे क्र. 
लाक्षेविप्रा/आ-२/मुदतवाढ/१३९३/सन २०१९, दि.०६/०३/२०१९ चे पत्र. 


शासन नणय : निर्णय क 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांच्या 


अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व प्रवरा धरण विभाग, संगमनेर व त्यांच्या अंतर्गत ४ 


उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १०६ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“१* व 
रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ३३ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“२*) दि.०१/०३/२०१९ ते 


दि.३०/०९/२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च, “मागणी क्र. आय ५-४७०१ मोठे व 


मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (योजनेत्तर) (Co) सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील 


व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०४) योजनेत्तर, (०४) (०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास 


महामंडळास भागभांडवली अंशदान, (४७०१ आय २०४)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


३. रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च, “मागणी क्र. आय ५-४७०१ मोठे 


व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (योजनांतर्गत), (८०) सर्वसाधारण-(१९०) सार्वजनिक 


क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (०२) योजनांतर्गत (०२) (०५) गोदावरी मराठवाडा 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४६/१९)/ मोप्र-१ 


पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान, (४७०१ एच ८१९) (दत्तमत)” या 


लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. या आदेशान्वये रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील मुदतवाढ देण्यात येत असलेल्या 


पदांपैकी जे पदधारक दिनांक ०१/०३/२०१९ ते दिनांक ३०/०९/२०१९ या कालावधीत सदर 


पदावर कार्यरत राहतील, त्या दिनांकापर्यंतच सदर मुदतवाढ लागू राहील. 


५. सदर आदेश शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८ 


/१६ /आ.पु.क., दि.२१/०२/२०१९ अन्वये या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९०४१५१५१८५६९५२७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Tirmanwar Santosh Ramkishan 


Ti [| m a n Wa a 5 चै n t 0 5 h DN: CN = Tirmanwar Santosh Ramkishan, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 


i Maharashtra, OU = Water Resources Department 
Ramkishan Date 2019.04.18 18.2449 10590 


(सं.रा.तिरमनवार) 
शासनाचे उप सचिव 


सहपत्र :- विवरणपत्रे-“१ ते २” 


प्रत माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित, 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद, 
३. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक, 
४. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर, 
५. कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व प्रवरा धरण विभाग, संगमनेर, 
६. क.अ., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. क.अ., आ. (पुनर्रचना) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत, 
मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४६/१९)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र -“१” 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४६/१९) /मोप्र-१, दिनांक : १५/०४/२०१९ चे सहपत्र 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, 
उर्ध्व प्रवरा धरण विभाग, संगमनेर व त्यांच्या अंतर्गत ४ उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ 
कालावधी दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९. 


अ. पदाचे नाव विभागीय उर्ध्व प्रवरा । उर्ध्व प्रवरा धरण | पुनर्वसन | उर्ध्व प्रवरा | एकूण 
क्र. कार्यालय | धरण उपविभाग | उपविभाग क्र.२, | उपविभाग धरण 
क्र.१, चितळवेढे, ता. संगमनेर । उपविभाग 
चितळवेढे, ता. अकोले (घुलेवाडी) । चितळवेढे, 
अकोले ता. अकोले 
Ea 2 3 | ok 4 ६ i, el ८ 
१ | कार्यकारी अभियंता १ po pe | pe | 10 
2 | सहाय्यक अभियंता श्ररेणी-१ १ १ १ १ १ षु 
/उपविभागीय अभियंता/ 
उपविभागीय अधिकारी 
३ । सहा. अभियंता श्रे-२/ कनिष्ठ ४ ४ ४ ४ ४ २० 
अभियंता/ शाखा अभियंता 
४ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक | आ. | ४ ४ ४ ४ १६ 
५ | लघु टंकलेखक १ po pe | pF 8 | pe | q 
६ | विभागीय लेखाधिकारी १ शिश fe शिळा शि १ 
७ । प्रथम लिपीक १ i oe शिका शा he PF oe | q 
८ | वरिष्ठ लिपीक षु १ १ १ १ ९ 
९ | कनिष्ठ लिपीक ४ २ २ २ २ १२ 
qo | टंकलेखक 3 q q q q 9 
११ | भांडारपाल १ ॥._ ३. Le ee शि १ 
१२ | सहायक भांडारपाल १ 10 PF Pe | poo q 
१३ | आरेखक १ |... |. कै. | ed Se q 
१४ | सहाय्यक आरेखक १ po pe pe | poe | q 
१५ | अनुरेखक |. ei १ १ १ १ ४ 
१६ | संगणक १ Loe pF 0__| he | » oe q 
१७ | वाहन चालक १ १ १ १ १ षु 
१८ | नाईक १ |... ह. _ a अ. | Se oe | q 
१९ | शिपाई 4 २ २ २ २ १३ 
२० | चौकीदार १ १ १ १ १ षु 
एकूण ३४ १८ १८ १८ १८ १०६ 


Digitally signed by Tirmanwar Santosh 


T । r mM a ‘ wa r S a n t 0 $ h या Santosh Ramkishan, ७ = 
Ramkishan 


IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources 
Department 

Date: 2019.04.15 15:25:04 +05'30" 


(सं.रा.तिरमनवार) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४६/१९)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“२” 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४६/१९)/ मोप्र-१ दिनांक : १५/०४/२०१९ चे सहपत्र. 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता, उर्ध्व प्रवरा धरण विभाग, संगमनेर व त्यांच्या अंतर्गत ४ उपविभागातील रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 


पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९. 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री पदनाम पदसंख्या | सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
1.१... भाऊसाहेब निवृत्ती गोडसे वाहनचालक ०२ ३१/०५/२०२० 
२ | रावसाहेब पंढरीनाथ सटाले ३१/०५/२०१९ 
३ | सुभाष भिकाजी ear हजेरी लिपीक/मिस््री fy ee. q 39/04/2020 
४ | अशोक दामोदर यादव मदतनीस (| १ ३१/०५/२०२० 
५ | सुभाष गंगाधर देशमुख मुकादम हि १ 39/92/2023 
६ | Aa Fey तावरे स्वच्छक ०२ ३१/०३/२०२४ 
७ | संपत भाऊ आरोटे ३१/०३/२०२८ 
८ | रामनाथ गंगाधर नवले चौकीदार ०४ ३०/०४/२०२० 
९ | सखारामचंद्रभान काशिद ३१/०५/२०२२ 
el o | गोविद गोटीराम चौधरी ३१/०५/२०२० 
११ | १ | दगडू यादव गुंजाळ ३०/०६/२०२० 
१२ । रामनाथ नाथा राऊत मजूर २० ३०/०६/२०२२ 
१३ | प्रभाकर बाबुराव जोंधळे ३०/०४/२०२३ 
१४ | रावसाहेब सयाजी भोसले २८/०२/२०२२ 
१५ | अशोक गणपत नवले ३१/०५/२०१९ 
१६ | राजेंद्र सदाशिव कवडे ३१/०३/२०२१ 
१७ | मच्छिंद्र नाना जोंधळे ३१/०३/२०२५ 
१८ । आण्णासाहेब सदाशिव मुर्तडक ३१/०५/२०२३ 
१९ | सूर्यभान गोविंद सोनवणे ३१/१०/२०२० 
२० | रावसाहेब दादा घेगडमल ३१/०५/२०२३ 
२१ | रमेश नाना देशमुख ३१/०५/२०१९ 
२२ | मारुती काशिनाथ गायकर ३१/०१/२०२४ 
२३ । दिलीप लक्ष्मण पवार ३१/०५/२०२४ 
२४ | नागनाथ बाळासाहेब देशमुख ३१/०८/२०२१ 
२५ । भागा धावजी कोकतरे ३१/०७/२०२४ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४६/१९)/ मोप्र-१ 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री पदनाम पदसंख्या । सेवा निवृत्तीचा दिनांक 

२६ | श्रीमती सिधुबाई मारुती सगभोर ३१/०५/२०२३ 

२७ | नामदेव सोमा सगभोर २८/०२/२०२३ 

२८ | दत्तुरामा पटेकर ३१/०५/२०२३ 

२९ | रामभाऊ सोमा भांगरे ३१/०५/२०२६ 

३० | दादाराम महादु धांडे ३१/०५/२०२३ 

३१ | दादु तात्याबा भोसले ३०/०६/२०२० 

३२ | सुधीर लक्ष्मण बोऱ्हाडे अनुरेखक Ba q 39/04/2022 

३३ | भाऊसाहेब सखाराम पानसरे टंकलेखक Le q 30/08/2024 
एकूण ३३ 
Tirmanwar Santosh 10: 
Ramkishan ase णेनाशालाल 

(सं.रा.तिरमनवार) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


